सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
हज समितीस निधी वितरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २४ जून, २०२१. 


संदर्भ १ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१. 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५, 
दि. २८.०४.२०२१ 
3) महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र.१/ एसएचसी/ 
बी-११०, दि. २५.०५.२०२१. 


प्रस्तावना:- 

“मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०२) समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, 
(09) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदान (वेतन), (२२३५ ए २६७)” या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी रु. ४०.०० लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ 
क्र. १ दि. ०६.०४.२०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दिसाठी मूळ तरतुदीच्या १० 
% म्हणजेच रु. ४.०० लक्ष इतका निधी वितरणासाठी संनियंत्रण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. 
त्यानुषंगाने संदर्भ क्र. २ दि. २८.०४.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या 
कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे माहे मार्च व Us २०२१ या दोन महिन्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी 
रु. ३,४९,४४८/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाने “३६ सहायक अनुदान (वेतन), (२२३५ ए २६७)” या लेखाशीर्षाखाळी आता २५% निधी 
उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रास अनुलक्षून महाराष्ट्र 
राज्य हज समितीच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे माहे मे, २०२१ ते जुले २०२१ या तीन महिन्याचे वेतन अदा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य हज समिती कार्यालयासाठी “मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
(०२) समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदान (वेतन), 
(२२३५ ए २६७” या लेखाशीर्षाखाळीलळ सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी ४०.०० लक्ष इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 


२. “3३६- सहायक अनुदाने (वेतन)इ ), (२२३५ ए २६७” या लेखाशीर्षाखाली वित्त विभागाने एकूण 
तरतुदीच्या २५% निधी वितरीत केला असल्याने संदर्भ २ मधील वितरण वजा जाता आता अल्पसंख्याक विकास 
विभागाकडे रु.६,५०,५५२/-इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. निधीची उपलब्धता विचारात घेता 
महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे मे, जून व जुले, २०२१ या तीन महिन्यांच्या वेतनासाठी 
रु. ५,३६,०४७/-, माहे जुले २०१९ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीतील D.A. Arrears साठी रु.३५,२००/- व 
महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी पदाच्या अतिरिक्त कार्यभाराचे वेतन अदा 
करण्यासाठी रु. १८,०००/- असा एकूण रु.५,८९,२४७/- (रुपये पाच लाख एकोन्नव्वद हजार दोनशे सत्तेचाळीस 
फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य हज समितीस वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर 
करावयाच्या अटीच्या अधीन राहून कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द 
करण्यात येत आहे.याकरिता ते “नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी “आहरण 
व संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 


४. सदर निधी/तरतूद ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आली आहे. त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावी व खर्च मंजूर केलेल्या निधीच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. केलेल्या खर्चाचा तपशील व 
उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि 
महालेखापालांच्या लेख्याशी खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
हज समिती, मुंबई यांची राहील. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक २०२१०६२४१२१४१७२२१४ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi . 
Sandesh Chhabu ois 000000 वताना 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2fde30534317da1ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86e9 


. 
ग a d V | 93f8ac0fa02331b77751, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 


Date: 2021.06.24 12:23:13 +05'30' 


(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३. अवर सचिव (व्यय-४/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 


४. अवर सचिव (का-५/का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, खोली क्र. ६ व ७, तळमजला, साबू 
सिद्दिकी,मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
६. कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई. 
७. निवडनस्ती (का-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


